RNI No. MAHBIL / 2009/ 37831 


Reg. No. MH/ MR/ South- 339/ 2014-16 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - ब 


वर्ष ६, अंक २]] 


शुक्रवार , मार्च २१, २०१४ / फाल्गुन ३०, शके १ ९ ३५ 


[ पृष्ठे २, किंमत : रुपये ९.०० 


असाधारण क्रमांक ३८ 


प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश. 


ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग 
बांधकाम भवन, २५ , मर्झबान पथ, फोर्ट, मुंबई ४०० ००१ 

दिनांक २१ मार्च २०१४ . 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९ ६१. 

क्रमांक . झेडपीए. २०१३ / प्र.क्र .२४ / वित्त- ९. - महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम , १९ ६१ (१९ ६२ चा महा. ५) याच्या 
कलम २७४ चे पोट -कलम ( १ ) आणि पोट -कलम ( २ ) चे खंड ( एकवीस ), ( बावीस ) आणि ( सेहेचाळीस ) याद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा व त्याबाबतीत महाराष्ट्र शासनास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे महाराष्ट्र जिल्हा परिषद 
व पंचाय समिती लेखा संहिता, १९ ६८ मध्ये आणखी सुधारणा करण्यासाठी उक्त कलमाच्या पोट- कलम ( ३) अन्वये आवश्यक असल्याप्रमाणे 
यापूर्वीच प्रसिद्ध करण्यात आलेले पुढील नियम करीत आहे : 

या नियमांना, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती लेखा ( सुधारणा) संहिता, २०१४ असे म्हणावे. 

महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती लेखा संहिता , १९ ६८ याच्या नियम ६४ मधील उप -नियम ( २) ऐवजी पुढील उप -नियम 
दाखल करण्यात येईल : 

“ ( २) मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि गट विकास अधिकारी, जिल्हा निधीची प्रत्येक वर्षाच्या ३१ मार्च रोजी रोकड वहीत दिसून 
येणारी अखेरची शिल्लक , प्रादेशिक सह संचालक , स्थानिक निधी लेखा, मुंबई , पुणे, नाशिक , औरंगाबाद , अमरावती आणि नागपूर यांना त्या 
वर्षाच्या १० एप्रिल रोजी किंवा त्यापूर्वी ई-मेलने किंवा शीघ्र -डाकेने कळवतील.”. 


१ . 


२ . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


एकनाथ मोरे, 
शासनाचे सहसचिव . 


भाग चार - ब - ३८-१ 


r 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, मार्च २१, २०१४ / फाल्गुन ३० , शके १९ ३५ 


RURAL DEVELOPMENT AND WATER CONSERVATION DEPARTMENT 

Bandhkam Bhavan , 25 , Marzban Road , 
Fort, Mumbai 400 001, dated the 21st March 2014 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA ZILLA PARISHADS AND PANCHAYAT SAMITIS ACT, 1961. 


No.ZPA.2013 /CR24 /Vitta - 9.— In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1) and clauses 
( xxi), (xxii ) and (xlvi) of sub -section (2 ) of section 274 of the Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat 
Samitis Act , 1961 (Mah . V of 1962 ) and of all other powers enabling it in that behalf , the same 
having been previously published as required by sub -section ( 3) of the said section , the Government 
ofMaharashtra hereby makes the following rules further to amend theMaharashtra Zilla Parishads 
and Panchayat Samiti Account Code , 1968 , namely : 

1 . These rules may be called the Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samitis Account 
(Amendment) Code, 2014 . 

2 . In rule 64 of the Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samitis Account Code , 1968, 
for sub -rule ( 2), the following shall be substituted , namely: 

" ( 2 ) The Chief Executive Officer and the Block Development Officer shall communicate the 
closing balance of the District Fund on 31stMarch each year as revealed by the Cash Book by E -mail 
or Speed - Post to the Regional Joint Director, Local Fund Audit ,Mumbai, Pune , Nashik , Aurangabad , 
Amaravati and Nagpur on or before the 10th April of that year.” . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


EKNATH MORE , 
Joint Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT 
GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


